केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
नागपूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.३९४(१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत २०१५/प्र.क्र. १९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 
२. अमृत अभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
३. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 
४. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१६. 
५. समक्रमांकित शासन शुध्दीपत्रक दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१६. 
६. समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
मलनिस्सारण, पर्जन्यजळवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती 
अभियान शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक 
वर्षामध्ये राज्याच्या रु. १९८९.४१ कोटी किंमतीच्या आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून 
सदर आराखडयामध्ये नागपूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा समावेश आहे. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या 
नागपूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास समक्रमांकाच्या दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१६, २९ ऑक्टोबर, 
२०१६ व १९ एप्रिल, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या 
प्रकल्पाच्या उपांगांच्या किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने नागपूर शहराच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या नागपूर शहराच्या पाणी पुरवठा 
प्रकल्पास संदर्भाधीन अ.क्र. ४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता, संदर्भाधीन 
अ.क्र.१ ते ३ येथील शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र. २ मधील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


०२. नागपूर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 
| Sr. No. | No. Name of Work Amount (In Rs.) 
Providing new feeder mains of 58.719 Km length using Ductile Iron (K9 
1 class) 500 to 700 mm dia 48.63 Km & 900 to 1500 mm dia M S pipe 10 79,70,46,143 
mm thick for 10.08 Km to Service Reservoir 
Construction of Elevated Service Reservoir of 10 Lakh liters to 27.5 Lakh 
a liters capacity 42 Nos at different localities & 32 Lakh liters capacity 72,28,39,235 
Ground Service Reservoir 1 No. 
Providing Proposed Internal Water Distribution System for 377.84 Km 
eS length using HDPE (PE 100 of PN10) 110 mm to 315 mm dia (364.75 92,45,48,693 
Km) and DI (K7 class) pipe above 350 mm to 600 mm dia (13.08) Km 
| 4 | Add 12% GST as CSR rates are without GST 29,33,32,794 
Total Rs. | 2,73,77,66,865 
Say Rs. 273.78 Cr. 
9 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी | दिनांकापासून २४ 
महिने 
०३. नागपूर हहर पार्णा पुरवठा Misia पाणी पुरवठा योजनेचा केंद्र शासनाकडून 7] मंजूर राज्य वार्षिक कृति आराखडयानुसार 
सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 
Soy गा लया योजनेची मंजूर | केंद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक 
नागरी स्थानिक किंमत स्वराज्य संस्थेचा 
aa किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान ज्य संस्थेचा 
a ज्य संस्थेचे मनला ee |e ensigns 
a (डीपी (प्रकल्प किंमतीच्या कल्प किंमतीच्या । सहभाग (प्रकल 
नुसार) ३३.३३%) १६.६७%) किंमतीच्या ५०% 
ese! २ 3 8 4 & 
नागपूर महानगर | जा शा झा 
‘ er . २७३ .७८ . ९१.२५ . ४५.६४ . १३६.८९ 
a कोटी कोटी कोटी कोटी 


सदर प्रकल्पासंदर्भाधीन उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रंमाक दिनांक २६ 
ऑक्टोबर, २०१६ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२५१५१३५१४४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Pandurang Co ee 


* 2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db061 2f1 ffdf83e54efe7da2b1bc63d 
Jotiba Jadhav 


1808209037 6! 
2018.06.25 15:16:21 +05'30' 


(पां. जो. जाधव) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
७. प्रधान सचिव,नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, नागपूर 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नागपूर 
१४. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१५. आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, जि. नागपूर 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


